सातारा जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित व fears निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी -२०२१/प्र.क्र.२२/का-१४८१- अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


पहा :-- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सातारा यांचे पत्र क्र. 
जिनिस/जिवायो/कार्यकारी समिती/का-२/११८३, दि.३०/०३/२०२१. 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) 
मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, 


विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले ४ 


नामनिर्देशित सदस्य व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या १४ 


व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती 


करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा यांनी उपरोक्‍त आदेशा 


सर्व संबंधितांच्या Fear आणावेत. 


सातारा जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 


करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द 


होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८०९१५२५२१९९१६ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Vij esl ng DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = 

1 IN, S = Maharashtra, O = Government of 

Fattesi ng Vasave Maharashtra, OU = Planning Department 
D 05'30' 


ate: 2021.08.09 15:33:28 + 


Digitally signed by Vijesing Fattesing 
Vasave 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा यांचे खाजगी सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२१/प्र.क्र.२२/का-१४८१- अ 


५. मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग पुणे, 

९. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा 

१०.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग पुणे. 

११.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१३.कोषागार अधिकारी, सातारा 

१४.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२१/प्र.क्र.२२/का-१४८१- अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी -२०२१/प्र.क्र.२२/का-१४८१-अ, दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ” 


संसद व विधीमंडळ सदस्यांमधून नामनिर्देशित सदस्य 


अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


aa , _  श्री.मकरंद लक्ष्मणराव पाटील-जाधव 


विधानसभा सदस्य, ता.वाई, जि.सातारा 


२. _श्री.दिपक प्रल्हाद चव्हाण विधानसभा सदस्य, ता.फलटण, 
जि.सातारा 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव पत्ता 


| | . | श्री.सुनिल गुलाबराव माने 


मु.पो.रहिमतपूर, ता. कोरेगांव, जि.सातारा 


२. । श्री.बाळासाहेब ऊर्फ प्रल्हाद मारूती 
मिलारे 


मु.पो. भिलार, ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा 


३. | ots. a. विजयराव बाबुराव कणसे 


१३०, छत्रपती प्रतापसिह सह.गृहनिर्माण 
संस्था, बारावकर कॉलनी, संभाजी नगर 
(एमआयडीसी), सातारा 


४. | श्री.जयवंत देवजी aor 


मु.पो.नवजा, ता. पाटण, जि. सातारा 


विशेष निमंत्रित नामनिर्देशित सदस्य 


अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


[| , | श्री.धैर्यशिल धोंडीराम अनपट 


मु.पो.सासवड, ता.फलटण, जि.सातारा 


२. | अँड.श्री.शामराव लक्ष्मणराव गाढवे 


मु.पो.खंडाळा, ता.खंडाळा, जि.सातारा 


३. | श्री.सतिठा नामदेव चव्हाण 


मु.पो.महागांव, ता.जि.सातारा 


४. | श्री.देपक साहेबराव पवार 


एस-४, राजेभोसले हाईटस, 
एस.टी.स्टेंडच्या मागे, सदर बझार, 
सातारा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२१/प्र.क्र.२२/का-१४८१-अ 


५. | TRIS SH राजाभाऊ काळे ।मु.पो.ता.पाटण, जि.सातारा 

६. श्री.सागर आनंदराव साळुंखे मु.पो.विसापूर, ता.खटाव, जि.सातारा 
७. | MUAY कृष्णाजी देशमुख मु.पो.लोधवडे, ता.माण, जि.सातारा 

८. | श्री.संतोष नागनाथ पाटील मु.पो.कार्वे, ता.कराड, जि.सातारा 

९. | श्री.अशोक रघुनाथ गोडसे मु.पो.वडूज, ता.खटाव, जि.सातारा 
शिका श्री.जयवंतराव बंडानाना जगताप मु.पो.वडगांव, ता.कराड, जि.सातारा 
कीन १. | श्री.हिंदुराव शंकरराव पाटील मु.पो.मंद्रुळकोळे, ता.पाटण, जि.सातारा 
१२. | श्री.शेखर भगवान गोरे मु.पो.कुळकजाई, ता.माण, जि.सातारा 
१३. | श्री.राजेश विश्वनाथ कुंभारदरे मु.पो.ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा 

१४. | श्री.राहुल WHT बर्ग मु.पो.ता.कोरेगांव, जि.सातारा 


Vi . . Digitally signed by Vijesing Fattesing 
Vasave 
esl n g DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = 
1 IN, S = Maharashtra, O = Government of 
Fattesi ng Vasave Maharashtra, OU = Planning Department 


Date: 2021.08.09 15:33:52 +05'30' 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


ससससेमेसेसेसेसेमेसेसेसेमेमेमसससससससससससस EK IK RI 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


